एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, 
नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना 
दिनांक 09.90.2098 ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. 4.8.2003, 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ४.१०.२००४. 

३) शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.५.९.२०१४. 

४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.८/का-७ अ, .०८.०३.२०१९. 

५) आयुकक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/ 
का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०१९-२०/४७८१, दि.१८.९.२०१९. 

६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.११.९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ 
अस्थायी पदांना ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक 
०८.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार या ४३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी संदर्भाधीन 
क्रमांक-५ येथील दिनांक १८.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दिनांक ११.९.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक १८.९.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रमाणित 
केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त शासन निर्णयामधीळ तरतुदीनुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ११.९.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२७११०२१४२९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lal si ng DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Women And Child 
R a m Cc h a n d fa G UJ a r Development Department 


(ला.रा. गुजर) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), FATS, FIs 
निवड नस्ती, का-७अ. 


Lo C WwW A) ..0 


eon SG OM 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 


शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७ अ, दिनांक २७/०९/२०१९ 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


पदनाम वेतनश्रेणी / ग्रेड पे 


आयुक्‍त ३७४००-६७०००/१०००० 
सह आयुक्‍त ३७४००-३९१०० /७६०० 


उपआयुक्‍त १५६००-३९१००/६६०० 


सहा. आयुक्‍त, गट अ/ सहाय्यक संचालक १५६००-३९१००/५४०० 


(वित्त व लेखा) 


लेखाधिकारी ९३००-३४८००/४४०० 
कार्या. अधिक्षक ९३००-३४८००/४३०० 
लेखापाल/सहा.लेखाधिकारी ९३००-३४८००/४३०० 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९३००-३४८००/४४०० 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ५२००-२०२००/२८०० 
अधिक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) ९३००-३४८००/४२०० 
सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२००/२४०० 
कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक ५२००-२०२००/१९०० 


४४४०-७४४०/१३०० 


एकूण 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lalsi ng DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Women And Child 
Ra mM C h a nd ra G UJ ar Development Department 


Date: 2019.10.03 11:31:39 +05'30' 
(ला.रा. गुजर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


